शासन शुध्दीपत्रक-सन १९७५ ते १९७७ मधील 
आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता 
लढा देणा-या ज्या व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा 
लागला अशा व्यक्तींना देण्यात येणा-या 
मानधनाकरीता अनुदान वितरण करणेबाबत . ... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: निवृवे १०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/ प्र क्र २०६/२०१८)/स्वासैक-१ 
दि.१२/०२/२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद -१ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा 


“सन १९७५ ते १९७७ मधील आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणा-या ज्या 
व्यक्‍तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्यासंबंधीच्या 
धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरीता आवश्यक असलेल्या निधीचे वितरण शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविलेला असून मागणी क्र ए-०५ प्रधानलेखाश्ीर्ष २२३५ सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण ,१०२- सामाजिक सुरक्षेखालील निवृत्तीवेतने,(००)(०५) आणीबाणीच्या कालावधीत 
लोकशाहीकरीता लढा देणा-या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५ 0२०५) या 
योजनेची तरतूद पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदरची रक्कम रु 
४२,००,०,०००/- (रुपये बेचाळीस कोटी wad) इतकी असून या रकमेपैकी राज्यातील 
१४जिल्हयांकरीता(चंद्रपूर,ठाणे,उस्मानाबाद,परभणी,बीड,सांगली,कोल्हापूर,बुलढाणा,सातारा,धुळे, 
अहमदनगर,अमरावती,यवतमाळ,रत्नागिरी) वितरीत करणे आवश्‍यक आहे.संबंधित जिल्हाधिका-यांनी 
शासनास सादर केलेल्या, पात्र अर्जदारांच्या यादीनुसार रु. ६,७७,७०,०००/-(रुपये सहा कोटी 
सत्याहत्तर लाख सत्तर हजार फक्त) इतकी रक्कम त्यांच्या जिल्ह्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
अनुदानाच्या रकमे प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे.” 

तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णया सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधील एकूण १५ जिल्हयांपैकी 


भंडारा जिल्हयाचे नाव व मानधनाची एकूण रक्‍कम रु ७,८०,०००/-(अक्षरी रु सात लक्ष एंशीहजार 


फक्‍त) वगळण्यात येत आहे.त्यानुसार सुधारीत विवरणपत्र जोडले आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निवृवे १०१८/प्र.क्र.२०६/२०१८/स्वासैक-१ 


६. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०१९०२१५१२२३४८०३०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 


S U res h DN: CN = Suresh Mahadeo Khade, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


M a h ad eo Kh ad e inl OU = General Administration 


Date: 2019.02.15 12:36:48 +05'30' 


(सु.म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सा.प्र.यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर, 
८) महाळेखापाल(लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१,मुबई/महाळलेखापाल (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-२,नागपूर, 
९) प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.१,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
१०) उ.स. (स्वासैकक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
११) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१२) जिल्हाधिकारी( चंद्रपूर,ठाणे,उस्मानाबाद,परभणी,बीड,सांगली,कोल्हापूर,बुलढाणा,सातारा,धुळे, 
अहमदनगर,भंडारा,अमरावती,यवतमाळ,रत्नागिरी) 
१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६) सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


A 


AV 


०9८ 
wo Soe << >> SS SS 


१७) क.अ. वित्त विभाग, (अर्थ संकल्प 93 / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
१८) क.अ. (स्वासैक २/३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२ 
१९) निवडनस्ती- (स्वासैक १) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


आणीबाणी मानधन रकमेचा तपशील 


विवरणपत्र 


पती/प रु. | स्वतः | र. 
शिका 


मानधन धारकांची संख्या 
| 1 महिना किवा अधिक कारावास ओगलेले | 


रु. 
२५००/- 


४५५००० १२५०० 


एकूण संख्या 


४२७५०० 


५७१३3३०००० 


१०००० शिक 


५७०००० 
3०००० 


२७०००० 


3२४०००० 


2420000 


\goooo शिक १०००० 
१५००० १०००० २५०० 


५१५००० 


3०९०००० 


१५०००० 


२२५०० 


४५००० Ve. | 
१०००० ८५००० 


४१५००० 


३४२५०० 


४११०००० 


शिक 
4 


3४०००० 


५२५०० 


७६२५०० 


९१५०००० 


| सातारा 
| १०| धुळे 


२५०००० 


२५०००० 


१८०००० 
१५००० 


९५७०००० 


५१६०००० 


शिक अहमदनगर 
१२)अमरावती 


४५९०००० 


८०००० 


१२०००० 
१५५००० Sooo 


५७०००० 


९०९०००० 


१५६०००० 


१3३ 
1१४ 


एकूण 


३८८ 


४८०००० 
३२५०००० 


र 

९ 

शिक 
५०००० 3 १५००० 
1१४ ७०००० 

38 

hz, 

| १०| 

| १३४) 


८९०००० 


५७०००० 


. 1/7 
Gall 

= u 

६ शि 

३५००० Ro] १३५००० ९ 
११०००० BQ २६०००० 2° 
3६ ‘a 

3 3] 

२४ 1४ 

शशि 3 

शि 4s 


७४०००० 


७६९ 


५६४७५०० 


६3६०००० 
६७७७०००० 


